वाचा - 


महाराष्ट्र शासन 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.१.९.२०२३ ते २९.२.२०२४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत- 


विधि व न्याय विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. ३८/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२२ 


१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 


दिनांक ८.९.२००२ 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक ३१.८.२०२२ 


३) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक ६.९.२०२२ 


४) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०२३/प्र.क्र. ३८/का.१२ 


दिनांक २०.३.२०२३ 


५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. 
प्रशा/८६२७/२०२३, दिनांक ४.८.२०२३ 


शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन दिनांक २०.३.२०२३रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, 
औरंगाबाद, यांच्या आस्थापनेवरील १२४ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात आली आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय, औरंगाबाद यांनी केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून 


संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार १२४ अस्थायी पदांना १.९.२०२३ ते २९.२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र पदनाम दिनांक 39.¢.2023) पुनजिवित । दिनांक १.९.२०२३ते 
पर्यंत मुदतवाढ केलेली पदे  २९.२.२०२४ पर्यंत 
दिलेली पदे मुदतवाढ द्यावयाची 
ue 

Le | 2 3 | ok | ५ 

pa अधिक्षक ३ i 3 

2 सहायक अधिक्षक ३ lL ee | 3 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. ३८/का.१२ 


३ | लघुलेखकश्रेणी १ १ ० १ 
४ | लघुलेखकश्रेणी २ २ | = | 2 
षु लघुलेखक श्रेणी 3 षु Pe षु 
६ वरिष्ठ लिपिक २६ २८ 
७ कनिष्ठ लिपिक ५२ २ ५४ 
टू टंकलेखक Lo | pF oe | ae 
९ लिपिक Co 10 a 
| ao ० बेलिफ ९ he | ९ 
हिली १ वाहन चालक | a 10 ॥_ आ. '| 
१२ हवालदार a आ. || i | i आ. || 
१३ । कंत्राटी पहारेकरी २ 10 २ 
१४ कंत्राटी वाहन चालक ._ आ. | Fo oe | | _ 4 
१५ शिपाई १६ iC ee | १६ 
एकूण १२४ शि. आ १२८ 


टिप - कंत्राटी वाहनचालक पदास मुदतवाढ मागितली नसल्यामुळे सदर पद मुदतवाढीमधून 
वगळण्यात आले आहे. 

३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाश्ीर्षाखाली “१०५ (दोन) जिल्हा व 
सत्र न्यायाधिश”, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिश” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद यांनी त्यांचे स्तरावरुन वरिष्ठ लिपिक-२ पदे व 
कनिष्ठ लिपिक-४ पदे sail एकूण ४ पदे पुनर्जिवित केळी आहेत. सदर पदे ही रद्द करण्यात आली 
नाहीत अथवा अन्यत्र वर्ग करण्यात आली नाहीत, त्यास अधीन राहून पुनर्जिवित करण्यात आलेल्या ४ 
पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. याबाबत, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद यांनी याबाबत 
खात्री करावी. 


५. सदर शझासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग 
पहिला, उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२)(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.८.२०२३व शासन शुध्दीपत्रक 
दि.६.९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२३/प्र.क्र. ३८/का.१२ 


&. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२०१५१६५६२४१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANTOSH 100 00 


2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b 1 d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea 
BASAVESHWAR zs 


idonym=EB81C64443B702FB77DC1591B2143DFFO994DDB2, 
jalNumber=557ABE7A7 194ECSDDC74DF537D7D57A9DBDA20B 


1937A2E41983C35F6A38B6AD8, SANTOSH BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 


Date: 2023.09.21 16:20:15 +05'30' 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रबंधक (निरीक्षणे-१) , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 


४. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 


महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 


८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,(अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, औरंगाबाद 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

उप कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


